वांद्रे वरळी सागरी मार्गावरील अपघात 
टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या 
अनुषंगाने समिती स्थापन करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : खाक्षेस-२०२२/प्र.क्र.३६२/रस्ते-८, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७.१०.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
वांद्रे-वरळी सागरी सेतुवर दिनांक ०५.१०.२०२२ रोजी झालेल्या अपघातात ५ जण मृत्युमुखी पडले 
आहेत. या अपघाताची चौकशी मोटार वाहन अधिनियमातील तरतुदीनुसार पोलीस यंत्रणेमार्फत स्वतंत्रपणे 
होणे अपेक्षित आहे. मात्र सदर मार्ग हा पथकर मार्ग असून या मार्गावर होणारे अपघात टाळण्याच्या अनुषंगाने 
उपाययोजना सुचविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फतही समिती नियुक्‍त करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 
वांद्रे-वरळी सागरी सेतु या पथकर मार्गावरील अपघात टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या 
अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव 
he अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम अध्यक्ष 
विभाग 
२ | सचिव (रस्ते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग सदस्य 
३ | सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम सदस्य 
विभाग 
४ | सह सचिव (सेवा), सार्वजनिक बांधकाम सदस्य सचिव 
विभाग 


सदर समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील :- 

१. वांद्रे-वरळी सेतू सागरी मार्गावरील अपघात टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे. 

२. दि. ०५.१०.२०२२ रोजी झालेला अपघात विचारात घेता सदर सागरी मार्गावर महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळ यांचेमार्फत अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास कमतरता झाली किंवा 
कसे? 

३. समितीने एक महिन्याच्या आत अहवाल देणे आवऱ्यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२२/प्र.क्र.३६२/रस्ते-८ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१००७१७३९५४९०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rahul Giribuwa 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
a 


R h iY; Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

a 7 U | [ | 1 Wa 2.5.4.20=0b4757980eebc66dc0389128fa23dfb9a970f0ed30 
b5db54f68cc9a600aa440e, cn=Rahul Giribuwa 
Date: 2022.10.07 17:41:10 --05'30' 


(राहुल गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रायल, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत: 
१. अपर मुख्य सचिव, सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव (बांधकामे) सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, मरारविम, मुंबई 
५. सह सचिव (सेवा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. उप सचिव (खा.र.१), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. कार्यासन रस्ते-८, निवड नस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


